जुलै, २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे निर्माण 
झालेल्या पूरपरिस्थिती हाताळण्यासाठी 
निधी वितरित करण्याबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.२०२/म-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ जुले, २०२१ 
संदर्भ: शासन निर्णय, क्रमांक : सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म -३, दिनांक 93.04.2094 
प्रस्तावना: 


जुले, 2029 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील ७ जिल्हयांमध्ये पूर परिस्थिती उद्भवली आहे. या पूर 
परिस्थितीमुळे नागरीकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत करून त्यांच्यासाठी मदत छावण्या सुरू करणे व त्यांना 
अन्न, पाणी, वैद्यकीय सुविधा देणे आवश्‍यक आहे. तसेच पूरस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर व पुराचे पाणी 
ओसरल्यानंतर रोगराई पसरू नये म्हणून सार्वजनिक ठिकाणचा कचरा हटविणे, मृत देहांची विल्हेवाट लावणे, 
पूरग्रस्त क्षेत्रातून पाण्याचा निचरा करणे याकरिता विभागीय आयुक्तांमार्फत संबंधित जिल्हयांना आगाऊ स्वरुपात 
निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील ७ जिल्हयांमध्ये जुले,२०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूर परिस्थिती उद्भवल्यामुळे 
नागरीकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत करून त्यांच्यासाठी मदत छावण्या सुरू करणे व त्यांना अन्न, पाणी, 
वैद्यकीय सुविधा देणे, कपडे इत्यादी सुविधा, तसेच पूरस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर व पुराचे पाणी 
ओसरल्यानंतर रोगराई पसरू नये म्हणून सार्वजनिक ठिकाणचा कचरा हटवणे, मृत देहांची विल्हेवाट लावणे, 
पूरग्रस्त क्षेत्रातून पाण्याचा निचरा करणे याबाबींकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून खालील तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे एकूण रु ६५०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये सहा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्त, 
कोकण व पुणे यांचेमार्फत संबंधित जिल्हयांना आगाऊ स्वरूपात वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


(रूपये लाखात) 
अ.क्र जिल्हा । सार्वजनिक क्षेत्रातील जमा | मदत छावण्यांकरिता एकूण 
झालेला कचरा व ढिगारे निधी 
उचलण्यासाठी निधी (२२४५ ०२१७) 
(२२४५ ०२४४) 
|: | रत्नागिरी 400,00 400,00 200,00 
२ रायगड १००.०० १००.०० २००.०० 
3 Rayer २५.०० २५.०० ५०.०० 
tes ठाणे २५.०० २५.०० ५०.०० 
4 कोल्हापूर २५.०० २५.०० ५०.०० 
६ सातारा २५.०० २५.०० ५०.०० 
सांगली २५.०० २५.०० ५०.०० 
एकूण 324.00 324.00 & 40.00 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०२/म-३ 


२. वरीलप्रमाणे लेखाशीर्षनिहाय निधी dea प्रणालीवर विभागीय आयुक्‍त यांना कार्यासन म-११ यांनी 
तात्काळ वितरित करावा. 

३. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या 
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक 
ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून 
दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून 
घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुकत यांची राहील. 

४. वरील प्रयोजनासाठी मागणी क्र.सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत, ३१-सहाय्यक अनुदाने या उद्दीष्टाखाली वरील तक्त्यात 
दर्शविलेल्या सर्व उप/गौण शिर्षाखाली पुनर्विनियोजनाव्दारे निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्ण वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: २९३/२०२१/व्यय-९, 
दिनांक २३.०७.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०७२३१८३३२४३३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, Subhash Hanmant 
Umaranikar 


(सु. ह. उमराणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
३. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 
४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 
६. विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे , 
७. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग,रायगड,ठाणे,कोल्हापूर, सातारा, सांगली 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
qo, संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग,रायगड,ठाणे,कोल्हापूर, सातारा, सांगली, 
१२. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१३. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१४. वित्तिय wari व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१५. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१६. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 
१७. निवड नस्ती (कार्यासन/ 4-3). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


